कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील सहायक संचालक, गट-अ 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करून 


नियुक्ती पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०१८/प्र.क्र.१०१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक परिवी-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 

आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६. 

२) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक :इएसई-२०१२/ 
प्रक्र.१३०/प्रशा-२, दिनांक १८ मे, २०१३ 

३) शासन आदेश क्रमांक : इएसई-२०१२/प्रक्र.१३०(भाग-४)/पुनर्बांधणी/ 
प्रशा-२, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१५ 

४) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
कौविरोवउसं-२/आस्था(राजप)/(६७/१५)/५४९८, दि.१८ जुले, २०१८ 


शासन नणय निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 


सहायक संचालक, गट-अ या पदासाठी शिफारस केलेल्या श्रीमती रेणूका तम्मलवार यांना 


संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १८ मे, 2093 रोजी, तसेच, श्री.प्रविण खंडारे 


यांना संदर्भाधीन शासन sear क्रमांक ३ अन्वये दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१५ च्या शासन 


आदेशान्वये सहायक संचालक, गट-अ या पदावर परिविक्षाधीन म्हणून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 


आली आहे. सदर नियुक्ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधिन काळ समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या 


तसेच, उपरोक्त शासन निर्णयांमधील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन 


राहून देण्यात आली आहे. श्रीमती रेणूका तम्मलवार व श्री.प्रविण खंडारे, सहायक संचालक, 


गट-अ यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असून ते विहित 


अटी व शार्ती पूर्ण करीत असल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी त्यांचे नावासमोर स्तंभ क्रमांक ५ 


मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून समाप्त करून त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१८/प्र.क्र.१०१/प्रशा-२ 


अ. सहायक संचालक, कार्यभार धारण परिविक्षा कालावधीत । परिविक्षा कालावधी 
क्र. गट-अ केल्याचा दिनांक उपभोगलेली रजा । पूर्ण केल्याचा दिनांक 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
| a | २ ३ PB 4 
१ | श्री.प्र.वा.खंडारे ०३.१०.२०१५ (म.पू) । अजित रजा -१८ दिवस | २०.१०.२०१७ (म.नं.) 
२ श्रीमती रे.गो.तम्मळवार ०१.०६.२०१३ (म.पू) । अजित रजा-३ दिवस | ०३.०६.२०१५ (म.नं.) 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२५११३८४४०००३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ AW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Baban 0000000011 
Sheshrao a 
Mandwe 


ind Entrepr 
९400032, 


ent Of Maharashtra, 


eneurship 


=Ma tra, 
5.4.20: 1a905c7fca95ea9a4a68053d53d 
da9fcd8b54a203c383517611e96421b187, 


cn=Baban Sheshrao Mandwe 
Date: 2018.09.25 16:42:31 +05'30' 


(ब. ]ो. मांडवे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, eared विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मा. राज्यमंत्री, plied विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 


. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचाळनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
उप संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय मुख्यालय, नागपूर/ 
औरंगाबाद (संचालनालयामार्फत). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी नागपूर /हिंगोळी 
(संचालनालया मार्फत). 


. श्री.प्र.वा.खंडारे, सहायक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर (संचालनालयामार्फत). 


१०.निवड नस्ती. 


. श्रीमती रेणूका तम्मलवार, सहायक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, हिंगोली (संचालनालयामार्फत). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


